एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी-७) मधील परिविक्षाधीन गट 
विकास अधिकारी, गट-अ यांना २९ 
आठवड्यांच्या गट विकास अधिकारी, 
गट-अ या पदाच्या स्वतंत्र कार्यभाराकरिता 
पदस्थापना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 
3 रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २२ जून, २०२३ 


वाचा : 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टीआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २० जानेवारी, २०१४. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक ०४ जानेवारी, २०२२. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२९/२०२२/आस्था-३ अ 
दिनांक ०५ एप्रिल, २०२२. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक ११ जानेवारी, २०२३. 


शासन निर्णय : 


२ 
३ 


— — 


3 


— 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या Sat वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २० 
जानेवारी, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा 
परीक्षेमधून सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांना एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कायक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ मधून शिफारस प्राप्त महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मधील 
परिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी, गट-अ यांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 
अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील (७५--४) आठवड्यांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. सदर (७५--४) 
आठवड्यांच्या प्रशिक्षणांतर्गत परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना दिनांक २६ जून, २०२३ पासून पुढे (२९- 
आठवडे) गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदाच्या स्वतंत्र कार्यभाराचे प्रशिक्षणाकरीता पदस्थापना 
देणे आवश्‍यक आहे. 


०२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ मधील १८ परिविक्षाधीन गट विकास 
अधिकारी, गट-अ यांना परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे गट विकास अधिकारी, गट-अ 
पदाच्या स्वतंत्र कार्यभार प्रशिक्षणासाठी पंचायत समित्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 


०३. सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ मधील परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र कार्यभाराच्या पदावर रूजू होण्यासाठी त्वरीत कार्यमुक्त करावे. तसेच सर्व 
संबंधित परिविक्षाधीन अधिकारी यांनी परिशिष्ट-अ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर 
तात्काळ हजर होऊन स्वतंत्र कार्यभार मिळालेल्या पदाचा रूजू अहवाल संबंधित मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२११५३१११३१२० असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANDIP BHIMRAJ GAIKWAD 
S A N D | p DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=89¢48a324e9cda6e93e2accf1 0f16b2496 


BHIMRAJ a 
GAIKWAD पा 
(संदिप गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुकत कार्यालय, सर्व विभाग. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर. 
अवर सचिव (आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (कार्यासन आस्था-३ अ), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


>» 0०0८ “७ AD OO 


on SG  -€४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ 


शासन निर्णय क्र.मविसे-१०२१/प्र.क्र.११४/२०२१/आस्था-३ अ, दिनांक २२ जून, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट- अ 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 
गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देण्याबाबत 
(दिनांक २६ जून, २०२३ पासून पुढे २९ आठवडे) 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव स्व-महसुल | स्व-जिल्हा | स्वतंत्र कार्यभार पदस्थापनेसाठी देण्यात येणारी 
क्र. विभाग पंचायत समिती 
१ ? 2 8 4 
| श्री.कासोदे अभिषेक दिपक नाशिक जळगाव | ग.वि.अ., पंचायत समिती, तिवसा, जिल्हा 
अमरावती 
२ | श्री.कदम योगेश विलास पुणे सातारा । ग.वि.अ., पंचायत समिती, लांजा, जिल्हा 
रत्नागिरी 
3 | श्री.कदम राजेश विलास पुणे सातारा । ग.वि.अ., पंचायत समिती, शोवगाव, जिल्हा 
अहमदनगर 
४ | श्री.शेंडगे प्रदिप रामदास पुणे पुणे ग.वि.अ., पंचायत समिती, नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर 
५ | श्री.सावंत अजिक्य दत्तात्रय पुणे पुणे ग.वि.अ., पंचायत समिती, नेर, जिल्हा यवतमाळ 
६ | श्री.मंडलिक गणेश कोंडिराम | नाशिक अहमदनगर | ग.वि.अ., पंचायत समिती, सेलु, जिल्हा परभणी 
७ | श्री.पखारे अभिजित | औरंगाबाद बीड ग.वि.अ., पंचायत समिती, येवला, जिल्हा नाशिक 
गहिनीनाथ 
८ | श्री.मुंडे अमितकुमार ज्ञानेश्वर | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | ग.वि.अ., पंचायत समिती, तेल्हारा, जिल्हा 
अकोला 
९ | श्री.वाकचौरे सुहास | नाशिक नाशिक | ग.वि.अ., पंचायत समिती, गंगापूर, जिल्हा 
मारूतराव औरंगाबाद 
शि ० | श्री.पायघन माधव बाबुराव औरंगाबाद जालना |। ग.वि.अ., पंचायत समिती, देऊळगावराजा, जिल्हा 
बुलढाणा 
। 99 | श्री.सुर्यवंश्ी अजिक्य हाहाजी नाशिक अहमदनगर | ग.वि.अ., पंचायत समिती, धर्माबाद, जिल्हा नांदेड 
१२ | श्री.गुंड विवेक मारोतराव नाशिक अहमदनगर | ग.वि.अ., पंचायत समिती, दोडामार्ग, जिल्हा 
सिंधुदूर्ग 
१३ | श्रीम.मुळीक ज्योत्स्ना vert | औरंगाबाद | उस्मानाबाद | ग.वि.अ., पंचायत समिती, पारनेर, जिल्हा 
अहमदनगर 
१४ | श्रीम.शिदे सुस्मिता पुणे सांगळी । ग.वि.अ., पंचायत समिती, कणकवली, जिल्हा 
शाहाजीराव सिंधुदूर्ग 
१५ | श्रीम.राणे पूनम भगवान नाशिक जळगाव | ग.वि.अ., पंचायत समिती, ayes, freer सिंधुदूर्ग 
१६ | श्रीम.लाड स्नेहल संजय पुणे कोल्हापूर | ग.वि.अ., पंचायत समिती, चांदवड, जिल्हा 
नाशिक 
१७ | श्री.जाधव पुंडलिक विश्वनाथ नाशिक जळगाव | ग.वि.अ., पंचायत समिती, साकोली, जिल्हा 
भंडारा 
१८ | श्री.तोतेवाड प्रकुळ | औरंगाबाद परभणी । ग.वि.अ., पंचायत समिती, दिग्रज, जिल्हा 
प्रकाशराव यवतमाळ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


